प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :-पदोन्न-१४१८/प्र.क्र.७०/उद्योग-३ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्राळय, मुंबई 
दि. २८ जून, २०१९ 


संदर्भ :- या विभागाचे समक्रंमाकाचे दि.२९.१२.२०१८ चे seat. 


आदेशा 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये श्री. लक्ष्मण पांडुरंग ठाकुर यांना उद्योग अधिकारी (तांत्रिक ), गट-ब 
या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली असुन ते प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण), वित्त 
व नियोजन, यांच्या आस्थापनेवरील विशेष कार्य अधिकारी या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. 


२. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि. २८.०६.२०१९ रोजी संपुष्टात येत असल्याने श्री. ठाकुर यांच्या प्रपत्र 
बढती कालावधी दि. २८.०६.२०१९ पासुन दि. ३१.१२.२०१९ पर्यंत या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त परि क्र.२ मधील कालावधी संपल्यावर श्री. ठाकुर यांनी त्यांच्या मुळ विभागात हजर होणे 
आव्यक राहील. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१९०६२८१७१९३३४६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Santosh Jagatrao Kal 
DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, 
postalCode=: =Maharashtra, 
£2532e3222ba7f49d8a67dd10b00f55S5be 


Jagatrao Kale secvesrm 


(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. लक्ष्मण पांडुरंग ठाकुर, विशेष कार्य अधिकारी, राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण), वित्त व नियोजन यांचे 
कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 


प्रत, 

१.खाजगी सचिव, राज्यमंत्री (उद्योग आणि खनिकमी), मंत्रालय, मुंबई. 

२.खाजगी सचिव, राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, मंत्रालय, मुंबई. 

३.विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
४.उपसचिव (कार्या.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


